राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक 
(गट-ब) पदावरील अधिका-यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र.१४२(४)/राउशु-१ 


AR आदेठा- 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 


मुंबई- ४०० ००५ 


दिनांक: ३१ मे, २०१४. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम-४, मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने, सक्षम 


प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक (गट-ब) संवर्गातील खालील 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ (४) मध्ये 


दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण 
वि २ ३ | 
a श्री. पी. एन. पाटील जळगाव (शहर) “ए”विभाग, नाशिक 
२ श्री. सी. पी. निकम यावल, भुसावळ जळगाव (शहर) 
3 | श्री. एम.आर. बोजावार अ” विभाग, शहर, नाशिक भरारी पथक-१, मुंबई हहर 
४ श्री. एम. जी. सांबरे येवला, नाशिक “अ”विभाग, पुणे 


५ | श्री. एस. व्ही. पाटील 


किनवट विभाग, नांदेड 


६ | St. एस. आर. पाकेरे 


“ब”विभाग, औरंगाबाद 


नारायणगाव, पुणे 


श्री.आर. एस. कदम 


तुळजापूर, उस्मानाबाद 


लातूर (शहर), जि. लातूर 


८ | a. एस. एम. मिरकले 


भरारी पथक, उस्मानाबाद 


डी” विभाग, ठाणे 


९ | Ht. एस. वाय, मनियार 


लातूर (हहर), लातूर 


उदगीर, जि. लातूर 


| 90 | श्री. डी. एच. कासलीवाल 


जालना शहर 


अ” विभाग, जि. औरंगाबाद 


।_११_ | श्री. संजय पी. शिंदे 


भरारी पथक, यवतमाळ 


श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्‍त, राउझु यांनी पुढील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकःइएसटी-१२१४/प्र.क्र.१४२ (४/राउश्यु-१, दि. ३१ मे, २०१४. 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 


आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम 


न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


ब) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१४०५३११६१४१०७४२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


Ki ran Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 
| Dhabade, C = IN, S = Maharashtra, 
H a if | 5 h C h a nN d la O = Govt. of Maharashtra, OU = 
Home department 
Dhabade Date: 2014.06.02 15:32:18 +05'30 


किरण ह. धबडे 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व विभागीय उपआयुक्त ,राज्य उत्पादन शुल्क. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई शहर/पुणे/ठाणे/अहमदनगर/नाशिक/नांदेड 
/औरंगाबाद/जळगाव/उस्मानाबाद/लातूर/जालना/यवतमाळ 

संबंधित सर्व निरीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, WTSI यांचेमार्फत) 

मा. मंत्री (RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे/अहमदनगर/नाशिक/नांदेड /औरंगाबाद/ 
जळगाव/उस्मानाबाद/लातूर/जालना/यवतमाळ 

कार्यासन, राउशु-१, AAS. 


पृष्ठरपैकी२ 


